शासकीय मुद्रण व  लेखनसमाग्री 
संचालनालयातील सहाय्यक व्यवस्थापक, गट- 
ब संवर्गातील” अधिकारी यांचा परिविक्षा 
कालावधी समाप्त करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:- परिवी-२०२१/प्र.क्र.६८/उद्योग-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २७ एप्रिळ, २०२१ 


संदर्भः १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९.०२.२०१६ 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: नियुक्‍ती-२०१५/ 
प्र.क्र.१५२/उद्योग-४, दि.२७.१०.२०१५ 


शासन आदेशा:- 


उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये शासकीय मुद्रण व लेखनसामग्री संचालनालयात 
सहाय्य्क व्यवस्थापक, गट-ब या पदावर श्री. के.कृ.लाड, यांची नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती करण्यात 
आली आहे. सदरहू नियुक्‍ती आदेझ्ात संबंधित अधिकारी दोन वर्षे परिविक्षा काळावधीवर 
राहतील. 


२. त्यांच्या नियुक्ती आदेशात नमुद केल्याप्रमाणे दोन वर्षाच्या परिविक्षा कालावधीत विहीत 
विभागीय परीक्षा जर काही असल्यास आणि हिंदी, मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे किंवा त्यातून 
सुट मिळणे आव्यक होते. 


३. सदरहू दोन वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीत परिवविक्षा अधिकाऱ्यांनी जर उपभोगलेली 
असेल, तर त्या रजेच्या कालावधीएवढा परिविक्षा कालावधी क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि. २९.०२.२०१६ नुसार वाढविणे आवश्‍यक आहे. 


४. सहाय्यक व्यवस्थापक, गट-ब या संवर्गात नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांच्या 
संदर्भात अटी व शर्ती तपासून त्यांनी उपभोगलेल्या रजा विचारात घेऊन खाली तक्त्यात नमूद 
केलेल्या परिविक्षाधिन अधिका-यांचा त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकास परिविक्षा 
कालावधी संपुष्टात आणण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । परिविक्षाधीन | रुजू दिनांक | परिविक्षाधीन | परिविक्षा कालावधी सेवा 
अधिकारी कालावधीत | संपुष्टात आल्याचा | नियमितपणे 
घेतलेल्या रजा दिनांक पुढे चालू 

ठेवण्याचा 

दिनांक 
हि श्री. के.कृ. लाड | 03.99.2094 ३९ 99.92.2099 । १२.१२.२०१७ 
(म.पू.) (म.नं.) (म.पू.) 


शासन आदेडा क्रमांकः परिवी-२०२१/प्र.क्र.६८/उद्योग-४ 


६. सदर झासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/ 
प्र.क्र.३०२/आठ, दि. २९.०२.२०१६ मधील तरतूदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय 
क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दि. २५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन आदे महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०४२७१६२७०२८५१० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Karansing Premsing 
Patil 


(क.प्रे.पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) संचालक, झासन मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई 
२) व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 
३) संबंधित अधिकारी (शासन मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाहन संचालनालयामार्फत) 


४) निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


